RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ५, अंक २७ ] 


गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४-१० , २०१९ / आषाढ १३-१९ , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ३२, किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


अपर पोलीस आयुक्त ( वाहतूक ), मुंबई यांजकडून 


अधिसूचना / आदेश 
क्रमांक ३५८ / अपोआ / वाहतूक / २०१ ९.- मी , शहाजी उमाप, पोलीस उप आयुक्त ( वाहतूक ), मुख्यालय व पूर्व उपनगरे , अतिरिक्त 
कार्यभार अपर पोलीस आयुक्त, वाहतूक , मुंबई, मोटार वाहन अधिनियम, १९ ८८, यांचे कलम ११५( कलम नं . ५ ९, १९ ८८ ) आणि शासकीय 
अधिसूचना क्रमांक एम.व्ही.ए. ०५८ ९ / सी.आर . १०६१/ टि.आर.ए .२ , दिनांक १९ जुलै १९९० यानुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून जोगेश्वरी वाहतूक विभागाच्या हद्दीतील एमआयडीसी सेंट्रल रोड ( इलेक्ट्रिक पोल क्र . QBF/ 057/033 ) पासून सुरु होणारा व महाकाली 
केव्हज रोड येथे जोडणारा (इलेक्ट्रिक पोल क्र . QBF/ 057/ 001) एमआयडीसी रोड नं . ११ पर्यंत या रस्त्यावर कायमस्वरुपी सम विषम पार्कीग 
करण्याबाबत जनतेच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून व वाहतूक नियमनाकरिता खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 


कायमस्वरुपी अधिसूचना क्र . ६५/ अपोआ / वाहतूक / २०१९. – एमआयडीसी एमआयडीसी सेंट्रल रोड ( इलेक्ट्रिक पोल क्र . QBF/057/ 
033) पासून सुरू होणारा व महाकाली केव्हज रोड येथे जोडणारा (इलेक्ट्रिक पोल क्र . QBF/057/ 001 ) एमआयडीसी रोड नं. ११ पर्यंत या 
रस्त्यावर कायमस्वरुपी “ सम विषम पार्कीग ” करण्यात येत आहे . 


सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १९ जून २०१ ९ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत . 


शहाजी उमाप , भा.पो.से. 
पोलीस उप आयुक्त ( वाहतूक ) , 
मुख्यालय व पूर्व उपनगरे, मुंबई , 

अतिरिक्त कार्यभार 
अपर पोलीस आयुक्त , वाहतूक , वरळी, मुंबई. 


(१) 


भाग एक ( को.वि.पु .) - १ 


? 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४-१०, २०१ ९/ आषाढ १३-१९, शके १ ९ ४१ 
BY THE ADDITIONAL COMMISSIONER OF POLICE (TRAFFIC ) , MUMBAI 


Notification / Order 


No.358 /Addl. CP / Traffic/ 2019.— In order to prevent danger , obstructions and inconveniences to the 
public to so direct , I, Shahaji Umap , IPS , Deputy Commissioner of Police , H.Q. and East Suburban , 
Traffic , Mumbai, Additional Charge , Additional Commissioner of Police , Traffic , Mumbai, in exercise of 
the powers conferred upon me under section 115 of Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988 ) read 
with Government Notification No. MVA 0589/CR - 37 / TRA -2 , dated 27th September 1996 M.G.G.IV - A 
1996 Ex. p . 307 do hereby order as under . 


ODD and EVEN Parking 


No. 65 /Addl./CP / Traffic /Permanent/ 2019. — Odd and Even parking of all types of vehicles shall be 
prohibited for 24 hrs . MIDC central Rd. No. 11 (Electric Pole No. QBF /057/033) to Mahakali Caves Road 
(Electric Pole No. QBF /057/001) ( Except Emergency Service Vehicles .) 


Issued under my seal and signature on the 19th day of June 2019 . 


SHAHAJI UMAP , ( IPS ) 

Deputy Commissioner of Police 
H.Q. and East Suburban , Traffic , Mumbai 

Additional Charge 
Additional Commissioner of Police , 

Traffic , Mumbai. 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४-१० , २०१ ९/ आषाढ १३-१९, शके १ ९ ४१ 
नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 

आदेश 


. 


संदर्भ . - महापालिका आयुक्त , बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.एमसीपी / ४४१९, दिनांक ३० एप्रिल , २०१ ९. 

क्रमांक प्रा.वि.यो. ( वि.नि.प्रा.कडील ३ क्षेत्रे) / कलम ३० / मुदतवाढ /टिपीव्ही-३/ ३१०८. - ज्याअर्थी, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण 
या विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या अधिकार क्षेत्रातील, बांद्रा -कुर्ला संकुलाच्या अधिसूचित क्षेत्रातील मिठी नदी आणि लालबहादूर शास्त्री मार्ग 
यामधील क्षेत्र , बांद्रा-कुर्ला संकुलाच्या अधिसूचित क्षेत्रातील ओ ब्लॉकचे क्षेत्र आणि ओशिवरा जिल्हा केंद्राच्या अधिसूचित क्षेत्रातील स्वामी 
विवेकानंद रस्त्याच्या पश्चिमेकडील क्षेत्र ही तीन क्षेत्रे (यापुढे “ उक्त क्षेत्रे ” असे संबोधिलेली) शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना 
अनुक्रमे क्रमांक CMS/ TPB-4314/130/CR-42/ 2014/ UD- 11, दिनांक ३० ऑगस्ट, २०१४ , क्रमांक TPB-4314/1468/CR-30 / 
2015/ UD - 11, दिनांक १८ नोव्हेंबर , २०१५ आणि क्रमांक CMS/TPB-4313/658/CR-116/ 2014/ UD- 11, दिनांक १८ नोव्हेंबर , 
२०१५ अन्वये संबंधित अधिसूचित क्षेत्रामधून वगळून नियोजन प्राधिकरण म्हणून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकारक्षेत्रामध्ये समाविष्ट केली 


आहेत ; 


~ 


• 


आणि ज्याअर्थी, नियोजन प्राधिकरण म्हणून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने उपरोक्त क्षेत्रांसाठीची विकास योजना ( यापुढे “ उक्त प्रारुप विकास 
योजना ” असे संबोधिलेली) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ चे (यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिलेला) कलम २६ (१ ) 
अन्वये दिनांक १८ ऑक्टोबर , २०१७ रोजी शासन राजपत्रात प्रसिद्ध केलेली आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील कलम ३० पोट-कलम ( १ ) च्या तरतुदीनुसार, उक्त महानगरपालिकेने उक्त प्रारुप विकास योजना , 
उक्त अधिनियमाचे कलम २६ पोट- कलम (१ ) नुसार सूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांचे आत किंवा त्यापुढे 
शासनाने वाढवून दिलेल्या मुदतीच्या आत पण कोणत्याही परिस्थितीत अशी वाढीव मुदत २४ महिन्यांपेक्षा जास्त नाही, अशा वाढीव मुदतीच्या आत 
कलम २८ च्या पोट - कलम ( ४ ) अन्वये, विकास योजनेच्या मसुद्यात करण्यात आलेल्या फेरबदलाच्या किंवा बदलांच्या सूचीसह , विकास योजनेचा 
मसुदा राज्य शासनास उक्त अधिनियमातील कलम ३० अन्वये मंजुरीकरिता सादर करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१८१३/ ३२११ /प्र.क्र.५०८/ नवि -१३, दिनांक १ डिसेंबर , 
२०१६ अन्वये, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० अन्वये मुदतवाढ देण्याचे अधिकार संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रत्यार्पित 
केलेले आहेत 

आणि ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा यापूर्वीचा दिनांक २४ ऑगस्ट , २०१८ रोजीचा प्रस्ताव विचारात घेऊन , संचालक , नगररचना, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी आदेश क्रमांक ५३९९, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१८ द्वारे , दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१८ पर्यंत कलम ३० अन्वये मुदतवाढ 
मंजूर केलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेने ठराव क्रमांक १७१५, दिनांक १ मार्च, २०१९ अन्वये उक्त प्रारुप विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३० अन्वये सादर करण्यासाठी दिनांक ३१ जुलै , २०१९ पर्यंत मुदतवाढ मागण्याबाबत मंजुरी दिली असून त्यास अनुसरुन महापालिका 
आयुक्त, बहन्मुंबई महानगरपालिका यांनी पत्र क्र . ४४१९, दिनांक ३० एप्रिल , २०१९ अन्वये प्रस्ताव सादर केला आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेने नमूद केलेली कारणमिमांसा विचारात घेऊन त्यांनी मागितलेली मुदतवाढ दिनांक ३१ जुलै, २०१९ 
पर्यंत मंजूर करणे आवश्यक असल्याबाबत संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची खात्री पटली आहे . 

त्याअर्थी, शासन अधिसूचना, नगरविकास विभाग क्रमांक टिपीएस -१८१३/ ३२११/ प्र.क्र .५०८ / नवि-१३, दिनांक १ डिसेंबर , २०१६ अन्वये 
प्रदत्त केलेल्या शक्तीचा वापर करुन संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे हे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० पोट -कलम ( १) नुसार उक्त 
प्रसिद्ध विकास योजना शासनाकडेमंजुरीसाठी सादर करण्याकरिताची मुदत दिनांक ३१ जुलै, २०१ ९ हा दिवस धरुन त्या दिवसापर्यंत वाढवित आहेत . 


~ 


मध्यवर्ती कार्यालये , 
पुणे-४११ ००१. 
दिनांक १८ जून , २०१ ९ . 


नो . र. शेन्डे, 
संचालक , नगररचना, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


भाग एक ( को.वि.पु .) - १ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४-१०, २०१९ / आषाढ १३-१९, शके १९ ४१ 
TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT ,MAHARASHTRA STATE , PUNE 


Order 


Ref. — Municipal Commissioner, Municipal Corporation of Greater Mumbai 

letter No.MCP/4419 , dated 30th April 2019 . 


No. DDP ( 3 Areas of SPA )/Sec.30/Extension/TPV-3/ 3108. — Whereas , the jurisdiction of Mumbai 
Metropolitan Region Development Authority as a Special Planning Authority, over the- 3 Areas 
namely , Area between Mithi river and L.B S. Marg from the notified area of Bandra -Kurla 
Complex . Area of ‘A ’ Block from the notified area of Bandra -Kurla Complex , and Area on the 
west side of S. V. Road from the notified area of Oshiwara District Centre (hereinafter reffered 
as “ the said areas " ), has been withdrawn from respective notified areas and these areas are 
included in area of jurisdiction of the Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter 
referred as “ the said Planning Authority ” vide Government in Urban Development Department s 
notification No. CMS/ TPB -4314 / 130 /CR - 42 /2014 /UD - 11 , dated 30th August, 2014 , No.TPB -4314 / 
1468 /CR - 30 /2015 /UD - 11, dated 18th November , 2015 and No. CMS/ TPB - 4313/658 /CR - 116 / 2014 /UD 
11 , dated 18th November , 2015 respectively ; 

And whereas , Municipal Corporation of Greater Mumbai being a Planning Authority has 
published the Draft Development Plan of abovesaid areas (hereinafter referred to as “ the said 
Draft Development Plan ”) under Section 26 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act, 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act ” ) and published a notice to that effect in 
Maharashtra Government Gazette on 18th October , 2017 . 

And whereas , in accordance with the provisions of sub - section ( 1) of section 30 of the said Act , 
the said Draft Development Plan alongwith the list of modifications or changes made in the draft 
Development Plan under sub -section ( 4 ) of section 28 is required to be submitted to me State 
Government for sanction by the said Planning Authority , within a period of six months from the 
date of publication of Notice under section 26 in the Official Gazette or within such further period 
as may be extended by the State Government , but such extended period not to exceed more than 
24 months in aggregate . 

And whereas , Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS . 
1813 /3211/ CR -508 /UD - 13, dated 1st December, 2016 has delegated powers , to extend the period 
under section 30 of the said Act, to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune ; 

And whereas , on the request of Municipal Corporation of Greater Mumbai vide letter dated 
24th August, 2018 the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune has earlier extended 
the period under section 30 , upto and inclusive of dated 30th September , 2018 vide his order 
No. 5399 ,dated 11th September 2018 . 

And whereas, the Municipal Commissioner , Municipal Corporation of Greater Mumbai vide 
its letter No. 4419 , dated 30th April, 2019 has submitted the proposal to the Director of Town 
Planning , to extend the said period upto 31st July, 2019 passed by the Municipal Corporation of 
Greater Mumbai vide Resolution No.1715 . dated 1st March , 2019 ; 

And whereas, after considering reasoning mentioned by the said Municipal Corporation , the 
Director of Town Planning , Maharashtra State, Pune is of the opinion that, it is expedient to 
extend the period for the submission of the said draft Development Plan under section 30 of the 
said Act to Government upto and inclusive of dated 31st July 2019 ; 

Now , therefore , in exercise of the powers delegated to him under Government Notification 
No. TPS . 1813 /3211/CR -508 /UD - 13 , dated 1st December, 2016 the Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune is pleased to extend the period for the submission of the said draft 
Development Plan to Government under sub -section ( 1) of section 30 of the said Act up to and 
inclusive of dated 31st July 2019 . 


Central Offices, 
Pune 411 001, 
dated 18th June 2019 . 


N. R. SHENDE , 
Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४-१० , २०१ ९/ आषाढ १३-१९, शके १ ९ ४१ 


4 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE , 1973) 


No. CP /XI(6 )/ 144 /( 03) /2019.- Whereas , reports have been received that due to the situation 
prevailing in the areas under the control of Commissioner of Police , Brihan Mumbai, it is 
apprehended that terrorist/anti- social elements may seek hide outs in the residential areas of 
the said Police stations, and there is every likelihood of breach of peace and disturbance of public 
tranquility and also there is grave danger to human life , health and safety and injury to public 
property on that account ; 


2. And whereas , it is necessary that , some checks should be put on landlords/tenants so that 
terrorist/anti-social elements in the guise of tenants may not cause explosion , riots, Shootouts, 
affray etc ; and that immediate action is necessary for the prevention of the same. 

3. Now , therefore I, Manjunath Singe, Deputy Commissioner of Police (Operations ), Greater 
Mumbai and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me under section 144 of the 
Criminal Procedure Code , 1973 (Act II of 1974 ), r/ w the Commissioner of Police , Brihan Mumbai s 
Order dated the 23rd December , 1959 under section 10 sub -section ( 2 ) of the Maharashtra Police 
Act, 1951 (Mah . Act , XXII of 1951), do hereby order that no landlord /owner/person of any house / 
property which falls under the jurisdiction of Mumbai Police Commissioner shall let/sub - let/ rent 
out any accommodation to any person , unless and until he has furnished the particulars of the 
said tanant/tenants to the Senior Police Inspector of the Police station concerned . All persons 
who intend to take accommodation on rent shall inform in writing , in this regard to the Senior 
Police Inspector concerned , in whose jurisdiction the premises fall. The persons dealing in property 
business , shall also inform in writing, to the Senior Police Inspector concerned , in whose 
jurisdiction the premises fall, about the particulars of the said tenants . 

4. If the person to whom the accommodation is Let /sub - let/rented out is a Foreigner , then the 
owner and the Foreigner, shall furnish his Name, Nationality , Passport details i.e. PP . No., Place 
and date of issue , validity , Visa details i.e. Visa No. , category place and date of issue, validity 
whether he is registered , if so , Registration place and number and reason for stay in city . 


5. This order shall come into force with effect from 30th May, 2019 and shall be effective for a 
period of 60 days upto 28th July, 2019 (both days inclusive) unless withdrawn earlier . 

6. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code . 

7. As the notice cannot be served individually to all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte. It shall be published for the information of public , through press , and by affixing copies 
on the Notice Boards of the police stations , Divisional ACSP , Zonal DCSP , Municipal Ward offices , 
and by affixing copies at Tahsil and Ward offices . 

Given under my hand and seal this on 24th day of the May , 2019 . 


MANJUNATH SINGE , 
Deputy Commissioner of Police 

(Operations ) and Executive 
Magistrate , Greater Mumbai. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४-१०, २०१९/ आषाढ १३-१९ , शके १९ ४१ 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE , BRIHAN MUMBAI 


Order 


No. CP /XI (6 )/A.P./701 ( 10 )/2019.— Whereas, In the view of upcoming parliamentary elections 
and model code of conduct there of it is considered necessary by me for the preservation of the public 
order to prohibit any assembly of five or more persons and any procession of any persons throughout 
the city of Brihan Mumbai and for the period hereinafter mentioned . 

Now , Therefore , I, Manjunath Singe , Dy . Commissioner of Police (Operations), Brihan Mumbai 
in exercise of the powers conferred upon me by sub -section ( 3 ) of section 37 read with sub -section ( 2 ) 
of section 10 of the Maharashtra Police Act , 1951 (Mah . Act XXII of 1951) do , prohibit , 

(i) Any assembly of five or more persons, 
( ii ) Any procession of any persons and 
(iii) Any use of loudspeakers, amplifying instruments, musical band and bursting of 

crackers in any procession by the assembly . 
for the period commencing from 00-01 hours on 28th May , 2019 and ending at 24-00 hours on 
11th June , 2019 throughout the City of Brihan Mumbai. 
The prohibition contained in the order exempted for : 

( a ) Marriage ceremony and matrimonial functions etc. 
(6 ) Funeral assemblies and procession on way to crematoriums/burial places . 
(c ) Statutory meeting of companies of clubs, co -operative societies and other societies and 

associations. 
(d ) Social gathering and meeting of clubs, co -operative societies and other societies and 

associations to transact their normal business. 
(e ) Assemblies in or about Cinema houses , theatres or any place of public amusement for the 

purpose of watching films, dramas or performances as the case may be . 
(f) Assemblies in or about courts of law and offices of the Government and local bodies in 

discharge of Governmental or Semi-Governmental functions. 
(g ) Assemblies in or about schools , colleges and other educational institutions for academic 

activities . 
(h ) Assemblies in factories , shops and establishments for normal trade ,business and callings . 
(i) Such other assemblies and the processions as may be permitted by Zonal Deputy 

Commissioners of Police, Brihan Mumbai and their supervisory officers . 
Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned . 

(a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 
(b ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this 

order may be imposed as if this order had not expired . 
I further direct that this order will be published and promulgated in Brihan Mumbai by affixing 
copies thereof, in conspicuous part public of places court, Govt. Offices and by proclaiming the same 
through loudspeakers or megaphones as well as publishing through media of whatever form available . 

Given under my hand and Seal on 22nd May, 2019 . 


MANJUNATH SINGE, 
Deputy Commissioner of Police (Operations), 

and Executive Magistrate, 

Greater Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४-१०, २०१ ९ / आषाढ १३-१९, शके १९ ४१ 
BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE (OPERATIONS ) BRIHANMUMBAI 


AND EXECUTIVE MAGISTRATE 


ORDER 


No. CP /XI(6 ) General Election Vote Counting -01-2019 . — Whereas Parliamentary Elections 
2019 were held in Mumbai City on 29th April, 2019 and counting of polled votes is scheduled to be 
held on 23rd May 2019 at following locations 


Sr.No. 


Constituency 

( 2 ) 


Name of Counting Center 

( 3 ) 


( 1 ) 


1 


26- North Mumbai 


2 


27- North West Mumbai 


3 


28- North East Mumbai 


NESCO Complex , Hall No. 4 , Western Express 
Highway, Goregaon (East), Mumbai 400 063. 
NESCO Complex , Hall No. 4 (West Side ), Western 
Express Highway, Goregaon (East), Mumbai 400 063. 
Udayanchal Primary School, Pirojsha Nagar , 
Vikhroli (East ), Mumbai 400 079 . 
NESCO Exhibition Center , Goregaon (East ), 
Mumbai 400 063. 
New Shivdi Warehouse , Ground Floor , Mumbai Port 
Trust , Shivdi (East), Mumbai 400 015 . 
New Shivdi Warehouse , Ground Floor , Mumbai Port 
Trust, Shivdi (East), Mumbai 400 015 . 


4 


29- North Central Mumbai 


5 


30- South Central Mumbai 


6 


31 - South Mumbai 


And whereas , a large number of persons are likely to visit the counting centers during the 
process of counting on 23rd May 2019 . 

And whereas, I consider it necessary for the purpose of preventing the obstruction , annoyance 
and injury or risk of obstructing, annoyance and injury to persons lawfully employed and for the 
purpose of preventing the disturbance of the public tranquility , to so direct; 

Now , therefore I, Manjunath Singe, Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihanmumbai 
and Executive Magistrate specially empowered under section 144 of the Code of Criminal 
Procedure ( Act 2 of 1974 ) read with sub - section (2 ) of section 10 of the Bombay Police Act, 1951 
(Bom . Act XXII of 1951) do hereby in exercise of the above said powers order : 

That, no person other than an official engaged in connection with the election or any public 
servant engaged in duty at or in the vicinity of such Counting Centers , shall between 6-00 a.m. 
and 12-00 p.m.midnight on the 23rd of May 2019 , loiter or join or form any assembly or group of 
persons of any public through fair, highway road , street lane, bye -lane or any other public place 
within a distance of 300 meter radius from any counting centers in 1) NESCO Complex , Hall 
No. 4 , (West Side), Western Express Highway , Goregaon (East) Mumbai-63, 2 ) Udayanchal Primary 
School, Pirojsha Nagar, Vikhroli (East), Mumbai- 79 and 3 ) New Shivdi Warehouse , Ground floor , 
Mumbai Port Trust , Shivdi (East ), Mumbai -15 . 

I direct that this Order shall be published in the Official Gazette and promulgated in Brihan 
Mumbai by affixing copies thereof in conspicuous public places and by proclaiming the same 
through loudspeakers or megaphones in Brihanmumbai. 


Given under my hand and Seal on 22nd May 2019 . 

MANJUNATH SINGE, 
Deputy Commissioner of Police (Operations ), 
Brihanmumbai and Executive Magistrate . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४-१०, २०१९ / आषाढ १३-१९, शके १९ ४१ 

पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 
( १) राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र, यांचेकडील क्र . रानिआ/ ग्रापंनि-२०१९ / प्र.क्र .५/ का -८, दिनांक २० मे २०१ ९ 

आदेश 


. 


क्रमांक विशा / ग्रापंनि /निवडणूक / मनाई आदेश /०५/ २०१ ९. - ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अ.क्र . १ मधील अधिसूचनेनुसार महाराष्ट्र राज्य 
निवडणूक आयोगाने, माहे जुलै, २०१९ ते सप्टेंबर , २०१९ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या व नव्याने स्थापित ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक 
निवडणुकीकरिता तसेच थेट निवडणुकीद्वारे भरण्यात यावयाच्या रिक्त सरपंच पदांसह रिक्त सदस्य पदांच्या पोट-निवडणुकांकरिता कार्यक्रम जाहीर 
झालेला आहे. आदर्श आचारसंहिता दिनांक २० मे २०१ ९ रोजी रात्रौ १२-०० वा. पासून लागू झालेली आहे. दिनांक ३१ मे २०१९ ते दिनांक ६ जून 
२०१९ दरम्यान नामनिर्देशन पत्र दाखल करणे, दिनांक ७ जून २०१९ रोजी नामनिर्देशन पत्राची छाननी होऊन दिनांक १० जून २०१९ रोजी रोजी 
उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख आहे. तसेच दिनांक २३ जून २०१९ रोजी मतदान होणार असून दिनांक २४ जून २०१९ रोजी 
मतमोजणीची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयात यापूर्वी वेगवेगळ्या पक्षांमध्ये स्पर्धेपोटी वादविवाद होऊन वेगवेगळ्या निवडणुकीच्या संबंधात 
दखलपात्र व अदखलपात्र गुन्हे दाखल झालेले आहेत. ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या निमित्ताने स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये आपसात भांडणतंटे होऊन 
हातघाईवर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशा प्रसंगी एखाद्या गटाकडून /व्यक्तीकडून हत्याराचा दुरुपयोग होऊन गंभीर परिस्थिती निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याकरिता संपूर्ण ग्रामपंचायत निवडणूक कार्यक्षेत्रात शस्त्र परवानाधारक यांनी शस्त्रांची ने - आण करण्यास 
प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करणे क्रमप्राप्त वाटते. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थितीत मी , मधुकर पाण्डेय , पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर मला फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम 
१४४ (१) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील परिमंडळ -२ भिवंडी अंतर्गत नारपोली पो.स्टे . 
हद्दीतील दिवे अंजूर, अलीमघर , वळ , दापोडे, पुर्णा, कोनगाव पो . स्टे . हद्दीतील सरवली, पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ -३ कल्याण अंतर्गत 
मानपाडा पो. स्टे . हद्दीतील खोणी व पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ -४ , उल्हासनगर अंतर्गत हिललाईन पो. स्टे . हद्दीतील पोसरी , खरड या 
ग्रामपंचायत निवडणूक असलेल्या संपूर्ण क्षेत्रात शस्त्र परवानाधारक यांना शस्त्र ताब्यात ठेवण्यास वा बाळगण्यास मनाई करीत आहे. तथापि छाननी 
समितीने ज्यांना सूट दिलेली आहे . त्या शस्त्र परवानाधारकांना हा मनाई आदेश लागू होणार नाही . 

यापुढे असेही आदेश देण्यात येत आहे की , ज्या शस्त्र परवानाधारकांना या आदेशान्वये छाननी समितीने सूट दिलेली आहे , त्या शस्त्र 
परवानाधारकांनी आपली शस्त्रे निवडणुकीच्या कोणत्याही कार्यक्रमादरम्यान उदा . प्रचार , सभा, रॅली प्रसंगी जवळ बाळगू नये. 

प्रत्येक शस्त्र परवानाधारकांस आदेशापूर्वी नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने कलम १४४( २) फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ अन्वये 
प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आला आहे . 

सदरचा आदेश ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील परिमंडळ -२, भिवंडी अंतर्गत नारपोली पो . स्टे . हद्दीतील दिवे अंजूर , अलीमघर , वळ , 
दापोडे, पुर्णा, कोनगाव पो . स्टे . हद्दीतील सरवली, पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ -३ कल्याण अंतर्गत मानपाडा पो . स्टे . हद्दीतील खोणी व पोलीस 
उप आयुक्त , 

परिमंडळ-४ , उल्हासनगर अंतर्गत हिललाईन पो.स्टे. हद्दीतील पोसरी, खरड या ग्रामपंचायत निवडणूक असलेल्या संपूर्ण क्षेत्रात 
दिनांक ३१ मे २०१ ९ रोजी ००-०१ वा . पासून ते दिनांक २४ जून २०१९ रोजीचे २४-०० वा . पर्यंत अंमलात राहील . 

उपरोक्त मनाई आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या शस्त्र परवानाधारकांवर भारतीय दंड संहितेचे कलम १८८ नुसार कायदेशिर कारवाई केली 
जाईल. सदरचा आदेश दिनांक ३० मे २०१९ रोजी माझे सही व शिक्क्याने दिला आहे . 


. 


~ 


पाण्डेय, 


मधुकर 
पोलीस आयुक्त , 

ठाणे 


शहर . 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४-१०, २०१९ / आषाढ १३-१९, शके १९ ४१ 

पोलीस आयुक्त , 

ठाणे शहर यांजकडून 


( १ ) राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र क्र . रानिआ / मनपा - २०१९ / प्र.क्र .३ / का -५, दि . २४ मे २०१ ९ अन्वये 


आदेश 


. 


क्रमांक विशा/ उ.न.म.न.पा. / पोट-निवडणूक / मनाई आदेश / ० ९ / २०१९.- ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अ.क्र . १ मधील अधिसूचनेनुसार राज्य 
निवडणूक आयोगाने कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिका प्रभाग क्र . २६ तसेच उल्हासनगर महानगरपालिका प्रभाग क्र . १ ब व ५ अ मध्ये रिक्त 
पदाच्या पोट-निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. आदर्श आचारसंहिता दिनांक २४ मे २०१९ रोजीपासून लागू झाली असून दिनांक ३० मे 
२०१९ पासून ते दिनांक ६ जून २०१ ९ चे दरम्यान नामनिर्देशन पत्र देणे व स्वीकारणे तसेच दिनांक ७ जून २०१९ रोजी नामनिर्देशन पत्राची छाननी 
होऊन दिनांक १० जून २०१९ रोजी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख असून दिनांक ११ जून २०१९ रोजी निवडणूक चिन्ह नेमून अंतिमरित्या 
निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणे. तसेच दिनांक २३ जून २०१ ९ रोजी मतदान होणार असून दिनांक २४ जून २०१९ रोजी 
मतमोजणीची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे . 

अशावेळी नामनिर्देशन पत्रे स्वीकारण्याच्या ठिकाणी निवडणूक संबंधाने राजकीय पक्ष आपआपले शक्ती प्रदर्शन करण्यासाठी, नामनिर्देशन पत्र 
दाखल करते वेळेस मोठ्या प्रमाणावर एकत्र येण्याची शक्यता आहे . सदर ठिकाणांच्या प्रांगणात कॉर्नर मिटींग , सभा, पत्रकार परिषद , इत्यादिसारखे 
कार्यक्रम निवडणूक संबंधाने घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेमध्ये अडथळा येऊन सदर ठिकाणची शांतता भंग 
होण्याची दाट शक्यता आहे , अशी माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी मी , मधुकर पाण्डेय , पोलीस आयुक्त, ठाणे मला फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता कलम , १४४ ( २) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार 
अशा ठिकाणांच्या कार्यालयाच्या १०० मीटर चहुबाजुकडील परिसरात कोणत्याही पक्षाचे/ संघटनेचे पदाधिकारी / कार्यकर्ते आणि प्रतिनिधी यांना 
निवडणूक संबंधाने सभा / बैठक / पत्रकार परिषद आदी कार्यक्रम घेण्यास प्रतिबंध करीत आहे. त्याचप्रमाणे नामनिर्देशन अर्ज दाखल करणाऱ्या 
उमेदवारी अर्ज दाखल करताना उमेदवार व त्याच्या सोबत दोन व्यक्ती यांनाच निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कक्षामध्ये प्रवेश देण्यात येईल. 
त्याचप्रमाणे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास येणाऱ्या उमेदवारास नमूद ठिकाणाच्या कार्यालयाच्या १०० मीटर चहुबाजुकडील परिसरात फक्त तीन 
वाहने आणण्याची परवानगी देण्यात येत असून तीन पेक्षा अधिक वाहने सदर कार्यालयाच्या १०० मीटर परिसरात आणण्यास प्रतिबंध घालीत आहे . 

वरील आदेशाचे कोणीही व्यक्तीने उल्लंघन केल्यास अशा व्यक्तीविरुद्ध भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ अन्वये कायदेशीर कारवाई 
करण्यात येईल . 

सदर आदेश दिनांक १ जून २०१९ रोजी ००-०१ पासून दिनांक ११ जून २०१९ रोजी २४-०० वा. पर्यंत अंमलात राहील . 

सदर आदेश शासकीय कर्तव्यावरील पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांना तसेच शासकीय /निमशासकीय, निवडणूक कामाशी संबंधीत 
शासकीय/ निम शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना लागू होणार नाही . 

सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक ३१ मे २०१९ रोजी ठाणे येथे जारी करण्यात आला आहे. 


मधुकर पाण्डेय , 


पोलीस 

आयुक्त , 


ठाणे शहर . 


भाग एक ( को.वि.पु .) - २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४-१०, २०१ ९/ आषाढ १३-१९, शके १ ९ ४१ 

पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 
( १ ) राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र क्र . रानिआ / मनपा - २०१ ९ / प्र.क्र .३ / का -५ , दिनांक २४ मे २०१ ९ अन्वये 


आदेश 


क्रमांक विशा/ उ.न.म.न.पा./पोट -निवडणूक / मनाई आदेश / १० / २०१ ९.- ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अ.क्र . १ मधील अधिसूचनेनुसार राज्य 
निवडणूक आयोगाने कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिका प्रभाग क्र . २६ तसेच उल्हासनगर महानगरपालिका प्रभाग क्र . १ ब व ५ अ मध्ये रिक्त 
पदाच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे . आदर्श आचारसंहिता दिनांक २४ मे २०१९ रोजीपासून लागू झाली असून दिनांक ३० मे २०१ ९ 
पासून ते दिनांक ६ जून २०१ ९ चे दरम्यान नामनिर्देशन पत्र देणे व स्विकारणे तसेच दिनांक ७ जून २०१ ९ रोजी नामनिर्देशन पत्राची छाननी होऊन 
दिनांक १० जून २०१ ९ रोजी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख असून दिनांक २३ जून २०१९ रोजी मतदान होणार असून दिनांक २४ जून 
२०१ ९ रोजी मतमोजणी प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. 

त्या अनुषंगाने विविध राजकीय पक्ष प्रचारासाठी झेंडे उभारणे, बॅनर्स , कापडी फलक , पोस्टर लावणे , नोटीसा चिटकविणे, घोषणा लिहीणे , 
कमान , पताका, कट आऊट लावणेकिंवा चिन्हे वापरतात, त्यामुळे अनेक वेळा दोऱ्या , काठ्या व तत्सम भाग रस्त्यावर आडवा येऊन रहदारीस 
अडथळा होतो . ज्याअर्थी, प्रचारचे कालावधीत अशा किरकोळ कारणावरून वाद निर्माण होऊन पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण तयार 
होते . त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन सार्वजनिक शांततेचा भंग होऊ शकतो. 

त्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ -३ कल्याण अंतर्गत महात्मा फुले चौक पो.स्टे हद्दीतील कल्याण 
डोंबिवली महानगरपालिका प्रभाग क्र . २६ पोलीस उप आयुक्त , परिमंडळ-४ उल्हासनगर अंतर्गत उल्हासनगर पो.स्टे हद्दीतील उल्हासनगर 
महानगरपालिका प्रभाग क्र . १ ब व प्रभाग ५ अ या प्रभाग क्षेत्रात निवडणुकीच्या अनुषंगाने जनजीवन सुरळीत राहण्यासाठी सार्वजनिक शांतता व 
सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी तसेच कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन सामाजिक तेढ निर्माण होऊ नये म्हणून मी मधुकर पाण्डेय , 
पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर , सन १९ ५१ चा कायदा महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम कलम ३३ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील पोलीस उप आयुक्त , परिमंडळ -३ कल्याण अंतर्गत महात्मा फुले चौक पो.स्टे हद्दीतील 
कल्याण- डोंबिवली महानगरपालिका प्रभाग क्र . २६ पोलीस उप आयुक्त, परिमंडल-४ उल्हासनगर अंतर्गत उल्हासनगर पो.स्टे हद्दीतील 
उल्हासनगर महानगरपालिका प्रभाग क्र . १ ब व प्रभाग ५ अ या प्रभाग कार्यक्षेत्रात महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम कलम ३३(१)( प) अन्वये रहदारीस 
अडथळा होईल किंवा उजेड व हवानिबंधपणे येण्यास प्रतिबंध होईल . अशा रितीने कोणत्याही सार्वजनिक रस्ता व सार्वजिक जागेवर बॅनर्स लावणे, 
फलक लावणे, खांबावर झेंडे लावणे यांस या आदेशाच्या तारखेपासून निवडणूक प्रक्रिया संपेपर्यंतच्या कालावधीसाठी मी प्रतिबंध करीत आहे. 

सदर पोटनिवडणुकीचे काळात कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या कोणत्याही उमेदवाराने खाजगी इमारत अथवा आवारात पोस्टर्स, झेंडे, बॅनर्स , 
कापडी फलक लावणे नोटीसा चिटकविणे, घोषणा लिहिणे इत्यादीचा वापर करावयाचा असल्यास त्यांनी प्रथम जागा मालकाची लेखी परवानगी घेणे 
बंधनकारक आहे. अशी लेखी परवानगी संबंधित पोलीस स्टेशनला दाखवून पोलीसांचा ना हरकत दाखला घेणे देखील बंधनकारक राहील अशा 
रितीने खाजगी जागेवर लावलेले बॅनर्स, पोस्टर्स, इत्यादीमुळे रहदारीस अडथळा होणार नाही व उजेड हवा अडवली जाणार नाही हे पहाणे त्या 
पक्षाच्या उमेदवाराला बंधनकारक राहील . 

मी, सुचना देतो की, सदरहू आदेशाच्या प्रती कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिका प्रभाग क्र . २६ तसेच उल्हासनगर महानगरपालिका प्रभाग 
क्र . १ ब व ५ अ प्राभागातील निवडणूक क्षेत्रात सहज दिसणाऱ्या सार्वजनिक टिकाणी चिटकवून ध्वनीक्षेपकाव्दारे सदर आदेश प्रसारीत करावा व 
नोंदी घेण्यात याव्यात . 

सदर मनाई आदेश दिनांक १ जून २०१९ रोजी ००-०१ वा पासून दिनांक २४ जून २०१९ रोजी २४-०० वा पावेतो लागू राहील . सदर मनाई 
आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम १३१ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक ३१ मे २०१९ रोजी ठाणे येथे जारी करण्यात आला आहे . 


. 


मधुकर पाण्डेय , 


पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर . 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४-१०, २०१९ / आषाढ १३-१९, शके १९ ४१ 

पोलीस आयुक्त , 

ठाणे शहर यांजकडून 
( १) राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र, यांचेकडील क्र . रानिआ / ग्रापंनि -२०१९ / प्र.क्र .५ / का -८, दिनांक २४ मे २०१९ 

आदेश 


. 


क्रमांक विशा/ ग्रापंनि/निवडणुक / मनाई आदेश / ७/ २०१ ९. ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अ.क्र. १ मधील अधिसूचनेनुसार महाराष्ट्र राज्य 
निवडणूक आयोगाने , माहे जुलै, २०१९ ते सप्टेंबर , २०१९ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या व नव्याने स्थापित ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक 
निवडणुकीकरिता तसेच थेट निवडणूकीद्वारे भरण्यात यावयाच्या रिक्त सरपंच पदांसह रिक्त सदस्य पदांच्या पोट निवडणुकांकरिता कार्यक्रम जाहीर 
झालेला आहे . आदर्श आचारसंहिता दिनांक २० मे २०१९ रोजी रात्रौ १२-०० वा. पासून लागू झालेली आहे. दिनांक ३१ मे २०१९ ते दिनांक ६ जून 
२०१९ दरम्यान नामनिर्देशन पत्र दाखल करणे दिनांक ७ जून २०१९ रोजी नामनिर्देशन पत्राची छाननी होऊन दिनांक १० जून २०१९ रोजी उमेदवारी अर्ज 
मागे घेण्याची अंतिम तारीख आहे. तसेच दिनांक २३ जून २०१ ९ रोजी मतदान होणार असून दिनांक २४ जून २०१ ९ रोजी मतमोजणीची प्रक्रिया पूर्ण 
होणार आहे . 

त्या अनुषंगाने विविध राजकीय पक्ष प्रचारासाठी झेंडे उभारणे, बॅनर्स , कापडी फलक, पोस्टर्स लावणे, नोटीसा चिटकविणे, घोषणा लिहीणे , 
कमान, पताका, कट आऊट लावणेकिंवा चिन्हे वापरतात, त्यामुळे अनेक वेळा दोऱ्या , काठ्या व तत्सम भाग रस्त्यावर आडवा येऊन रहदारीस 
अडथळा होतो. ज्याअर्थी प्रचाराचे कालावधीत अशा किरकोळ कारणावरून वाद निमार्ण होऊन पक्ष कार्यकर्त्यामध्ये असंतोषाचे वातावरण तयार 
होते , त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन सार्वजनिक शांततेचा भंग होऊ शकतो. 

त्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील परिमंडळ-२ भिवंडी अंतर्गत नारपोली पो . स्टे . हद्दीतील दिवे अंजूर , अलीमघर , वळ , दापोडे, 
पुर्णा, कोनगाव पो . स्टे . हद्दीतील सरवली, पोलीस उप आयुक्त , परिमडंळ-३ कल्याण अंतर्गत मानपाडा पो.स्टे हद्दीतील खोणी व पोलीस उप 

आयुक्त , परिमंडळ-४ उल्हासनगर अंतर्गत हिललाईन पो.स्टे हद्दीदीतील पोसरी, खरड या ग्रामपंचायत निवडणूक असलेल्या कार्यक्षेत्रात 
निवडणुकीच्या अनुषंगाने जनजीवन सुरळीत राहण्यासाठी , सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था जोपसण्यासाठी तसेच कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्ननिर्माण होऊन सामाजिक तेढ निर्माण होऊ नये म्हणुन मधुकर पाण्डेय पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर , सन १९ ५१ चा कायदा महाराष्ट्र पोलिस 
अधिनियम कलम ३३ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून निवडणूक कार्यक्षेत्रात महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम कलम 
३३( १)( प ) अन्वये रहदारीस अडथळा होईल किंवा उजेड व हवा निर्वेधपणे येण्यास प्रतिबंध होईल अशारितीने कोणत्याही सार्वजनिक रस्ता व 
सार्वजनिक जागेवर बॅनर्स लावणे, फलक लावणे, खांबावर झेंडे लावणे यांस या ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील परिमंडळ -२, भिवंडी अंतर्गत 
नारपोली पो.स्टे. हद्दीतील दिवे अंजूर , अलीमघर, वळ, दापोडे, पुर्णा, कोनगाव पो.स्टे. हद्दीतील सरवली, पोलीस उप आयुक्त , परिमंडळ-३, 
कल्याण अंतर्गत मानपाडा पो.स्टे. हद्दीतील खोणी व पोलीस उप आयुक्त , परिमंडळ-४ , उल्हासनगर अंतर्गत हिललाईन पो.स्टे हद्दीतील पोसरी , 
खरड या ग्रामपंचायत निवडणूक कार्यक्षेत्रात निवडणूक प्रक्रीया संपेपर्यंतच्या कालावधीसाठी मी प्रतिबंध करीत आहे. 

सदर ग्रामपंचायत निवडणुकीचे काळात कोणत्याही उमेदवाराने खाजगी इमारत अथवा आवारात पोस्टर्स, झेंडे, बॅनर्स , कापडी फलक लावणे 
नोटीसा चिटकविणे, घोषणा लिहिणे इत्यादीचा वापर करावयाचा असल्यास त्यांनी प्रथम जागा मालकाची लेखी परवानगी घेणे बंधनकारक आहे . 
अशी लेखी परवानगी संबंधित पोलिस स्टेशनला दाखवून पोलिसांचा ना हरकत दाखला घेणे देखिल बंधनकारक राहील. अशारितीने खाजगी जागेवर 
लावलेले बॅनर्स, पोष्टर्स , इत्यादीमुळे रहदारीस अडथळा होणार नाही व उजेड हवा अडवली जाणार नाही हे पहाणे त्या उमेदवाराला बंधनकारक 
राहील. 

मी सुचना देतो की , सदरहू आदेशाच्या प्रती निवडणूक कार्यक्षेत्रात सहज दिसणाऱ्या सार्वजनिक ठिकाणी चिटकवून ध्वनीक्षेपकाद्वारे सदर 
आदेश प्रसारित करावा व तशा नोंदी घेण्यात याव्यात . 

सदर मनाई आदेश दिनांक ३१ मे २०१ ९ रोजी ००-०१ वा . पासून ते दिनांक २४ जून २०१ ९ रोजीचे २४-०० वा. पावेतो लागू राहील . 
सदर मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्याविरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम १३१ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


- 


सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक ३० मे २०१९ रोजी ठाणे येथे जारी करण्यात आला आहे . 


ठाणे, 


मधुकर पाण्डेय , 


पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर. 


दिनांक ३० मे २०१ ९ . 
भाग एक ( को.वि.पु.) - २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४-१०, २०१९ / आषाढ १३-१९, शके १९ ४१ 

पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 
( १) राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र , यांचेकडील क्र . रानिआ/ ग्रापंनि -२०१ ९ / प्र.क्र.५ / का -८ , दि . २० मे २०१ ९ 

आदेश 
क्रमांक विशा/ ग्रापंनि /निवडणूक / मनाई आदेश / ०६ / २०१९. ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अ.क्र . १ मधील अधिसुचनेनुसार महाराष्ट्र राज्य 
निवडणूक आयोगाने, माहे जुलै २०१९ ते सप्टेंबर २०१ ९ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या व नव्याने स्थापित ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीकरता 
तसेच थेट निवडणुकीद्वारे भरण्यात यावयाच्या रिक्त सरपंच पदांसह रिक्त सदस्य पदांच्या पोट निवडणुकांकरीता कार्यक्रम जाहीर झालेला आहे. 
आदर्श आचारसंहिता दिनांक २० मे २०१९ रोजी रात्रौ १२.०० वा. पासून लागू झालेली आहे. दिनांक ३१ मे २०१ ९ ते दिनांक ६ जून २०१ ९ दरम्यान 
नामनिर्देशन पत्र दाखल करणे दिनांक ७ जून २०१ ९ रोजी नामनिर्देशन पत्राची छाननी होऊन दिनांक १० जून २०१९ रोजी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची 
अंतिम तारीख आहे. तसेच दिनांक २३ जून २०१ ९ रोजी मतदान होणार असून दिनांक २४ जून २०१९ रोजी मतमोजणीची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. 

अशावेळी नामनिर्देशन पत्रे स्वीकारण्याच्याठिकाणी निवडणूक संबंधाने राजकीय पक्ष आपआपले शक्ती प्रदर्शन करण्यासाठी , नामनिर्देशन पत्र 
दाखल करते वेळेस मोठया प्रमाणावर एकत्र येण्याची शक्यता आहे. सदर ठिकाणांच्या प्रांगणात कॉर्नर मिटींग, सभा, पत्रकार परिषद , इत्यादीसारखे 
कार्यक्रम निवडणूक संबंधाने घेण्याची शक्यता नाकाराता येत नाही. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेमध्ये अडथळा येऊन सदर ठिकाणची शांतता भंग 
होण्याची दाट शक्यता आहे, अशी माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, मी , मधुकर पाण्डेय, पोलीस आयुक्त , ठाणे मला फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता कलम १४४ ( २) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार 
अशा ठिकाणांच्या कार्यालयाच्या १०० मीटर चहुबाजुकडील परिसरात कोणत्याही पक्षाचे/ संघटनेचे पदाधिकारी / कार्यकर्ते आणि प्रतिनिधी यांना 
निवडणूक संबंधाने सभा / बैठक / पत्रकार परिषद आदी कार्यक्रम घेण्यास प्रतिबंध करीत आहे. त्याचप्रमाणे नामनिर्देशन अर्ज दाखल करणाऱ्या 
उमेदवाराने उमेदवारी अर्ज दाखल करताना उमेदवार व त्याच्या सोबत दोन व्यक्ती यांनाच निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कक्षामध्ये प्रवेश 
देण्यात येईल . त्याचप्रमाणे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास येणाऱ्या उमेदवारास नमूद ठिकाणाच्या कार्यालयाच्या १०० मीटर चहुबाजुकडील 
परिसरात फक्त तीन वाहने आणण्याची परवानगी देण्यात येत असून तीन पेक्षा अधिक वाहने सदर कार्यालयाच्या १०० मीटर परिसरात आणण्यास 
प्रतिबंध घालीत आहे . 


. 


वरील आदेशाचे कोणीही व्यक्तीने उल्लंघन केल्यास अशा व्यक्तीविरुद्ध भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ अन्वये कायदेशीर कारवाई 
करण्यात येईल . 


सदर आदेश दिनांक ३१ मे २०१९ रोजी ००-०१ पासून दिनांक १० जून २०१ ९ रोजी २४-०० वा . पर्यंत अंमलात राहील . 

सदर आदेश शासकीय कर्तव्यावरील पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांना तसेच शासकीय /निमशासकीय, निवडणूक कामाशी संबधित 
शासकीय/ निमशासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना लागू होणार नाही. 

सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक ३० मे २०१९ रोजी ठाणे येथे जारी करण्यात आला आहे. 


ठाणे , 


मधुकर पाण्डेय, 


दिनांक ३० मे २०१ ९ . 


पोलीस आयुक्त , 

ठाणे 


शहर . 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४-१० , २०१ ९/ आषाढ १३-१९, शके १ ९ ४१ 

पोलीस आयुक्त , 

ठाणे शहर यांजकडून 


( १ ) राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र क्र . रानिआ / मनपा-२०१९ / प्र.क्र . ३ / का -५, दिनांक २४ मे २०१ ९ अन्वये . 


आदेश 


. 


क्रमांक विशा / उ.न.म.न.पा. /पोट-निवडणूक / मनाई आदेश / ०८ / २०१ ९.– ज्याअर्थी उपोद्घातातील अ.क्र . १ मधील अधिसूचनेनुसार राज्य 
निवडणूक आयोगाने कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिका प्रभाग क्र . २६ तसेच उल्हासनगर महानगरपालिका प्रभाग क्र . १ ब व ५ अ मध्ये रिक्त 
पदाच्या पोट-निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. आदर्श आचारसंहिता दिनांक २४ मे २०१९ रोजीपासून लागू झाली असून दिनांक ३० मे 
२०१९ पासून ते दिनांक ६ जून २०१ ९ चे दरम्यान नामनिर्देशन पत्र देणे व स्वीकारणे तसेच दिनांक ७ जून २०१ ९ रोजी नामनिर्देशन पत्राची छाननी 
होऊन दिनांक १० जून २०१९ रोजी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख असून दिनांक ११ जून २०१९ रोजी निवडणूक चिन्ह नेमून अंतिमरित्या 
निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्धी करणे तसेच दिनांक २३ जून २०१९ रोजी मतदान होणार असून दिनांक २४ जून २०१९ रोजी 
मतमोजणीची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयात यापूर्वी वेगवेगळ्या पक्षांमध्ये राजकीय स्पर्धेपोटी वाद विवाद होऊन वेगवेगळया निवडणुकीच्या 
संबंधात दखलपात्र व अदखलपात्र गुन्हे दाखल झालेले आहेत . कल्याण- डोंबिवली महानगरपालिका प्रभाग क्र . २६ तसेच उल्हासनगर महानगरपालिका 
प्रभाग क्र . १ब व ५ अ पोट-निवडणुकीच्या निमित्ताने स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये आपसात भांडणतंटे होऊन हातघाईवर येण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही. अशा प्रसंगी एखाद्या गटाकडून / व्यक्तीकडून हत्याराचा दुरुपयोग होऊन गंभीर परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
त्याकरिता ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील निवडणुकीच्या कार्यक्षेत्रात शस्त्र परवानाधारक यांनी शस्त्रांची ने- आण करण्यास प्रतिबंधात्मक आदेश 
लागू करणे क्रमप्राप्त वाटते . 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थितीत मी , मधुकर पाण्डेय , पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर मला फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४( १) 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील पोलीस उप आयुक्त , परिमंडळ -३ कल्याण अंतर्गत 
महात्मा फुले चौक पो.स्टे हद्दीतील कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिका प्रभाग क्र . २६ पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ -४ उल्हासनगर अंतर्गत 
उल्हासनगर पो.स्टे . हद्दीतील उल्हासनगर महानगरपालिका प्रभाग क्र . १ ब व प्रभाग ५ अ या प्रभाग क्षेत्रात शस्त्र परवानाधारक यांना शस्त्र ताब्यात 
ठेवण्यास व बाळगण्यास मनाई करण्यात येत आहे . तथापि , छाननी समितीने ज्यांना सूट दिलेली आहे त्या शस्त्र परवानाधारकांना हा मनाई आदेश 
लागू होणार नाही . 

यापुढे असेही आदेश देण्यात येत आहेत की , ज्या शस्त्र परवानाधारकांना या आदेशान्वये छाननी समितीने सूट दिलेली आहे, 
परवानधारकांनी आपली शस्त्रे निवडणूकीच्या कोणत्याही कार्यक्रमा दरम्यान उदा. प्रचार, सभा , रॅली प्रसंगी जवळ बाळगू नये. 

प्रत्येक शस्त्र परवानाधाराकास आदेशापूर्वी नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने कलम १४४ (२) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ अन्वये प्राप्त 
अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आला आहे. 

सदरचा आदेश ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील परिमंडळ -३, कल्याण अंतर्गत पोलीस स्टेशन हद्दीतील कल्याण -डोंबिवली महानगरपालिका 
प्रभाग क्र . २६, पोलीस उप आयुक्त , परिमंडळ-४ , उल्हासनगर अंतर्गत उल्हासनगर पो.स्टे. हद्दीतील उल्हासनगर महानगरपालिका प्रभाग क्र . १ 
ब व हिललाईन पोलीस स्टेशन हद्दीतील व उल्हासनगर महानगरपालिका प्रभाग ५ अ या प्रभाग क्षेत्रात दिनांक १ जून २०१९ रोजी ००-०१ वा. पासून 
ते दिनांक २४ जून २०१९ रोजीचे २४-०० वा . पर्यंत अंमलात राहील. 

उपरोक्त मनाई आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या शस्त्र परवानाधारकांविरुद्ध भारतीय दंड संहितेचे कलम १८८ नुसार कायदेशीर कारवाई केली 
जाईल . 


त्या 


. 


सदरचा आदेश माझ्या सही व निक्यानिशी आज दिनांक ३१ मे २०१९ रोजी ठाणे येथे जारी करण्यात आला आहे . 


ठाणे , 
दिनांक ३१ मे २०१ ९ . 


मधुकर पाण्डेय , 
पोलीस 

आयुक्त , 


ठाणे शहर . 


१४ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४-१०, २०१९ / आषाढ १३-१९, शके १९ ४१ 
अपर जिल्हादंडाधिकारी रत्नागिरी यांजकडून 

( ड ) सभ्यता अगर निती याविरुद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात 
मनाई आदेश 

येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू 

किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे . 
क्रमांक उचिशा /पोल-२ / म.आ./ ३ ९ २ / २०१ ९. - ज्याअर्थी दिनांक ५ 
जून २०१ ९ रोजी मुस्लिम धर्मियांचेवतीने रमजान ईद ( एक दिवस मागे 

( इ ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन 

करणे. 
पुढे चंद्र दर्शनावर ) साजरी करण्यात येणार आहे . रमझान ईदच्या 
उपवासास ( रोजी) दिनांक ६ मे २०१९ रोजीपासून सुरुवात झालेली आहे. ( फ ) सार्वजनिक रितीनी घोषणा करणे, गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे. 

त्याचबरोबर गोवंशीय हत्येच्या संशयाने पिरलोटे . ता . खेड येथे, ( ग) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित 
तेथील ग्रामस्थांनी दिनांक २६ जानेवारी २०१ ९ रोजी रस्ता रोको आंदोलन येण्यास मनाई आहे. 
करून तेथे बंदोबस्तासाठी असलेल्या पोलीस अधिकारी व कर्मचारी 

मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे 
यांचेवर हल्ला केलेला आहे . त्यामुळे खेड तालुका व आजुबाजूच्या 

खालील बाबीकरिता लागू होणार नाहीत . 
परिसरात तणावाचे वातावरणनिर्माण झालेले आहे . 

( १ ) अंत्ययात्रा. 
जयगड -डिंगणी रेल्वे मार्गाचे कामकाज होऊ नये याकरिता त्या 
भागातील ग्रामस्थ वेळोवेळी आंदोलने करीत असतात . रत्नागिरी जिल्ह्यात ( २) धार्मिक विधी, धार्मिक मिरवणूक, लग्न सोहळा, सामाजिक 
पारंपारिक मच्छिमार व पर्ससीननेट मच्छिमार यांचेत सुरू असलेल्या 

सण इत्यादी . 
मासेमारी वादा विरोधात देखील ठिकठिकाणी आंदोलनात्मक कार्यक्रम 

( ३ ) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी 
आयोजित करण्यात येत आहेत . तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यात राष्ट्रीय 
महामार्गाचे चौपदीकरणासाठी भू-संपादनाचे काम चालू असून, त्याकरिता 

( ४ ) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह, रंगमंच इत्यादी . 
देखील काही ठिकाणी ग्रामस्थांचा विरोध आहे . 

प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका तसेच 

सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित 
वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, रत्नागिरी जिल्ह्यात कोणत्याही 

उप विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे 
प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा 

व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने कायदा व 

होणार नाही. 
सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता पोलीस अधीक्षक , रत्नागिरी 
यांनी त्यांचेकेडील पत्र जा.क्र . जिविशा / १७०४१/ २०१ ९, दिनांक २४ हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २८ मे २०१९ 
मे २०१९ अन्वये जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम रोजी दिला . 
३७( १)( ३ ) अन्वये मनाई आदेश देणे आवश्यक आहे. असे माझे 
निदर्शनास आणून दिले आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे . 

सुशांत बनसोडे, 
त्याअर्थी, मी अपर जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी मुंबई पोलीस 

दिनांक २८ मे २०१ ९ . अपर जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी . 
अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (१ )( ३ ) सन १९ ५१ चा कायदा २२ वा 
नूसार मला मिळालेल्या अधिकारान्वये आदेश करतो की , दिनांक 
२८ मे २०१ ९ रोजी ००-०१ ते दिनांक ११ जून २०१९ रोजी 
२४-०० वा पर्यंत जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम 
३७( १)( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे . या 
आदेशान्वये वरील कालावधीत खालील कृत्य करण्यास मनाई करणेत 
येत आहे . 

( अ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी 
हत्यारे , सोटे, तलवारी, बंदूका, सुरे, लाठ्या अगर कोणतीही वस्तू 
घेऊन फिरणे. 


. 


रत्नागिरी, 


. 


( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक 
पदार्थ घेऊन फिरणे. 


( क ) दगड किंवा इतर शस्त्रे , हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची 
साधने बरोबर घेऊन फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे. 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४-१०, २०१९ / आषाढ १३-१९, शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक बी -२/ ३०० ९ / सन २०१९ . रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना ( ६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 


अर्जित रजा 


शिल्लक 
अर्जित रजा 


नाव व पदनाम 


मागितलेचा 
दिनांक 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 

मुख्यालय सोडणेचा 
कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

( ५ ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी यांचे 


नाव व पदनाम 

( ६ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


१६ ९ 


दिनांक ६ जून २०१ ९ 


दिनांक ५ जून २०१९ 


व 


व 


श्री . सं . ना . सरडे, 
सह दिवाणी न्यायाधीश , 
व. स्तर व अति . 
मुख्यन्यायदंडाधिकारी , 
रत्नागिरी. 


दिवस 
अर्जित 


श्री . जी . जी . इटकलकर , 
मुख्यन्यायदंडाधिकारी, 
रत्नागिरी . 


रजा . 


दिनांक ७ जून २०१ ९ 
दोन दिवसांची 
अर्जित रजा . 


दिनांक ८ जून २०१९ , 
दिनांक ९ जून २०१ ९ 

च्या सुट्ट्या. 
दिनांक ४ जून २०१ ९ 
चे का . वेळेनंतरपासून 


ते 


दिनांक १० जून २०१९ 

चे का . वेळेपूर्वीपर्यंत . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी , 
दिनांक ४ जून २०१ ९ . 


रा . न . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

रत्नागिरी . 


१ 


ur 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४-१०, २०१९/ आषाढ १३-१९ , शके १९ ४१ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक आस्था बी -२ / ३०२४ / सन २०१ ९. - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित / परिवर्तित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे : 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक 

नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तित 


अर्जित / परिवर्तित 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 

मुख्यालय सोडणेचा 
कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

( ५ ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी यांचे 


रजा 


नाव व पदनाम 

( ६ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


२३ 


दिनांक ८ जून २०१९ 


व 


श्रीमती वृ . दि . साळवे, 
सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी , 
वर्ग १, खेड . 


दिवस 
अर्जित 


दिनांक १० जून २०१ ९ 

ते 
दिनांक १२ जून २०१९ 
पर्यंतचा तीन दिवस . 


श्री . श्री . शि . पचंडी, 
२ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क.स्तर ) 
व न्यायदंडाधिकारी , 
वर्ग १, खेड . 


दिनांक ९ जून २०१ ९ 

च्या सुट्ट्या. 
दिनांक ७ जून २०१ ९ 
चे का . वेळेनंतरपासून 

ते 


रजा . 


दिनांक १३ जून २०१ ९ 

चे का . वेळेपूर्वीपर्यंत . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचेपदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचेपद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी , 
दिनांक ६ जून २०१ ९ . 


रा . न . जोशी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

रत्नागिरी . 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४-१० , २०१ ९/ आषाढ १३-१९, शके १ ९ ४१ 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था ( ३), मुंबई यांजकडून 
वाचावे .-( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / 

१८४/१५६( २), दिनांक १ ९ मार्च १९ ६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना जा.क्र . सीएसएल १६०५ /प्र.क्र . १२० /१५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ना . बँका / डी-४ / ना.पत / क. १५६ / प्रशिक्षण /०५, दिनांक १३ जुलै 

२००५ . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना. पत / डी-४ /पतसंस्था / का.क. १५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर 

२०११. 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचेकडील रिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ मधील , दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे 

आदेश . 
(६ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . पतसंस्था/ स.आ.-५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / 

२४७४/२०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे परिपत्रक . 
( ७ ) व्यवस्थापक , समता को - ऑप बँक लि . यांचा दिनांक ३० एप्रिल २०१९ रोजीचा प्रस्ताव व दिनांक १६ एप्रिल 
२०१ ९ चे पत्र . 

आदेश 


~ 


क्रमांक मुंबई/ जिउनि .३/ क . १५६ / समता को - ऑप बँक / २०१९ / १५८६.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१५६( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , महेंद्र म्हस्के , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था ( ३ ), 
मुंबई या आदेशान्वये समता को - ऑप. बँक लि ., पत्ता सिंग सदन , ओ. एस . मार्ग , ऑफ एस . व्ही. रोड , सांताक्रुझ ( पूर्व) मुंबई ४०० ०५४ 
या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ 
व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकांचे अधिकार, खालील 
अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
(१ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . अजय बी . सिंग 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी विभागापुरते 


अ.क्र . 


१ 


व्यवस्थापक 


अटी .. 


दरमहा विहित 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

(२ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 
( ३) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार 

नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे 
कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक 
यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. 
वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. 
त्याबाबतचा नमुना अ-१, अ-२, अ -३ व अ-४ सोबत जोडलेला आहे . 


भाग एक ( को.वि.पु .) ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४-१० , २०१ ९ / आषाढ १३-१९ , शके १९ ४१ 
( ६ ) “ मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १ ९ ४२/ २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० 
व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ -स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, समता को - ऑप. बँक लि .,” असा फलक लावता 
येऊ शकेल . 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व मा . सहकार आयुक्त व निबंधक कार्यालयाचे 
कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम 
याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 

( १३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी 
तंतोतंत पालन करावे.बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र 
पाचमध्ये 

नमूद 

केल्याप्रमाणे 
( १४ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश /घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. 


घ्यावा . 


मुंबई, 
दिनांक ३० मे २०१ ९ . 


कैलास जेबले, 
जिल्हा उप निबंधक, 
सहकारी संस्था (३ ), मुंबई. 


१ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४-१० , २०१ ९/ आषाढ १३-१९, शके १ ९ ४१ 
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था , मुंबई (१) शहर यांजकडून 

आदेश 


अ.क्र . 


१ 


२ 


my 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


क्रमांक जिऊनि / मुंबई -१/ कक्ष-३ / कलम १५६ / आदेश / ४३५ / २०१ ९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , श्री . डि . एस . सांळुखे, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई (१ ) 
शहर या आदेशान्वये सांगली सहकारी बँक लिमिटेड, १५१, सांगली सहकारी भवन, एस.के.बोले मार्ग, दादर - पश्चिम, मुंबई ४०० ०२८. 
या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ 
अन्वये प्राप्त वसुली प्रमाणपत्रांची व कलम ९ १ अन्वये मा . सहकार न्यायालयाकडील प्राप्त हुकुमनाम्याची अंमलबजावणी /कर्ज वसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६(१ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री 
करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार व मालमत्तेची वाजवी किंमत निश्चितीचे अधिकार तसेच मालमत्ता विक्री कायम करण्याचे 
अधिकार वगळून खालील अटीस अधीन राहून दिनांक १ एप्रिल २०१९ ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्यांचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . एस . बी . साईल 

सब अकौटंट 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई 
श्री . आर . जी . घाडगे 

सब अकौटंट 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई 
श्री . डी . आर . शिंदे 

बॅच अकौटंट विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई 
श्री . डी . टी . भोसले 

सब अकौटंट विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

बृहन्मुंबई 
श्री . एस . बी . पाटील 

सिनिअर क्लार्क विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई 
श्री . बी . जे . यादव 

सिनिअर क्लार्क विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई 
श्री . एस . बी . गडदरे 

सब अकौटंट 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई 
श्री . एम . ए. शितोळे 

सिनिअर क्लार्क विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई 
श्री . आर . पी . निकम 

बॅच अकौटंट विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई 
( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
उप निबंधक / सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशान्वये वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) निश्चित केला असून त्यानुसार 
वसुलीच्या टप्प्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधित थकबाकीदारांकडून वसूल करावा. तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या 
दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्येदिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचेपालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक 
ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. तसेच वसुली अधिकारी यांनी नमूद 
केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत 
असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून 

घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात 
येणार नाहीत . 
भाग एक ( को.वि.पु.) – ३ अ 


२० 


ܙܙ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४-१० , २०१ ९ / आषाढ १३-१९ , शके १९ ४१ 
( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, सांगली सहकारी बँक लिमिटेड, १५१, 
सांगली सहकारी भवन , एस.के.बोले मार्ग, दादर (पश्चिम ), मुंबई ४०० ०२८ . असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सुचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

(१३) कलम १०१ खालील वसुली दाखल्याप्रमाणे कर्जाची वसुली करताना प्रथम कर्जदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता , तद्नंतर प्रथम 
जामिनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता व त्यानंतर पुढील जामिनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता या क्रमाने कर्ज वसुलीचे प्रक्रिया 
राबवावी. 


डि . एस . साळुखे, 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, मुंबई (१ ) शहर. 


मुंबई, 
दिनांक ९ मे २०१९ . 


. 


२१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४-१०, २०१९ / आषाढ १३-१९, शके १९ ४१ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक पतसंस्था/ स.आ. ५ / का . क. १५६ / श्री मंगलमुर्ती को ./ २०१९ / १२७१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम 
१५६( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या श्री . मंगलमुर्ती को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम , १९ ६१ मधील नियम , 
१०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या 
आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
श्रीमती कविता सिताराम पालकर व्यवस्थापिका विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई, नवी मुंबई, 

ठाणे , रायगड , 

रत्नागिरी . 


अ.क्र . 


१ . 


अटी . 

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदींनूसार 
कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्जवसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप 
निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी 
देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र . २३१/ १५ -स , दिनांक २३ नोव्हेंबर, २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ श्री . मंगलमुर्ती को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई असा फलक 
लावता येऊ शकेल. 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगारजप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्जवसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १०) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल, २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/ वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर , २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. 

( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र -४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा. 

डॉ . पी . एल. खंडागळे , 
पुणे , 

अपर निबंधक , 
दिनांक १६ मे , २०१९ . 

सहकारी संस्था, ( पतसंस्था ) महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


२२ 


अ.क्र . 


१ 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४-१०, २०१९ / आषाढ १३-१९ , शके १९ ४१ 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिऊनि /मुंबई-१/ कक्ष-३ / कलम १५६ / आदेश / ४३४ / २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डि . एस. साळुखे, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई (१) शहर 
या आदेशान्वये प्रोग्रेसिव्ह को - ऑप . बँक लिमिटेड, ४११/४१२, सनशाईन प्लाझा, नगीनदास क्रॉस रोड, दादर-पूर्व, मुंबई ४०० ०१४. या 
बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ अन्वये 
प्राप्त वसुली प्रमाणपत्रांची व कलम ९१ अन्वये मा . सहकार न्यायालयाकडील प्राप्त हुकुमनाम्याची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६( १) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा 
वसूल करण्याचे निबंधकांचे अधिकार व मालमत्तेची वाजवी किंमत निश्चितीचे अधिकार तसेच मालमत्ता विक्री कायम करण्याचे अधिकार 
वगळून खालील अटीस अधिन राहून दिनांक १ एप्रिल २०१ ९ ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . प्रमोद पी . चव्हाण 

बँक अधिकारी 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई 
अटी .. 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत उप 
निबंधक / सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. 

( ४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशान्वये वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकूमनाम्याच्या/ वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च( Cost of Process) निश्चित केला असून त्यानुसार 
वसुलीच्या टप्प्यावर आदेशिकेचा खर्च सबंधित थकबाकीदारांकडून वसूल करावा. तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/ वसुली 
दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
व नियम , १९ ६१ प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती 
चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकारी तत्काळ काढून घेण्यात येतील. तसेच वसुली अधिकारी यांनी 
कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे 
निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकारी अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५-स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ ) " असे लिहावे. 

(१० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, प्रोग्रेसिव्ह को - ऑप. बँक लिमिटेड, 
४११/४१२, सनशाईन प्लाझा, नगीनदास क्रॉस रोड , दादर-पूर्व, मुंबई ४०० ०१४. " असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्राकातील सुचनांचेउल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात घेऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १३) कलम १०१ खालील वसुली दाखल्याप्रमाणे कर्जाची वसुली करताना प्रथम कर्जदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता, तद्नंतर प्रथम 
जामिनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता व त्यानंतर पुढील जामिनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता या क्रमाने कर्ज वसुलीचे प्रक्रिया 
राबवावी. 

डि . एस. साळुखे, 
मुंबई , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
दिनांक ९ मे २०१ ९ . 

सहकारी संस्था, मुंबई ( १ ) शहर . 


नमूद केलेल्या 


२३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४-१०, २०१९ / आषाढ १३-१९, शके १९ ४१ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स.आ. ५ / का . क . १५६ /मिलन को / २०१ ९ / १२६३.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६ (१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल. खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे या मिलन को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज 
वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


श्री . प्रकाश गंगाराम कांबळे 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


बृहन्मुंबई, नवी मुंबई, 

ठाणे . 


अटी.- 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

(६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ मिलन को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई ” असा फलक लावता 
येऊ शकेल. 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर , २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे. सदर परिपत्रकातील सुचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. 
( १३ ) संस्थेचे 

मुख्य 

कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा. 

डॉ . पी . 

एल . खंडागळे , 
पुणे , 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था, 
दिनांक १६ मे २०१९ . 

( पतसंस्था) महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४-१०, २०१९ / आषाढ १३-१९ , शके १९ ४१ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 

आदेश 


. 


अ.क्र . 


१ 


व्यवस्थापक 


२ 


क्रमांक पतसंस्था/ स.आ .५/ का.क .१५६/ श्री मळगंगादेवी सह./ २०१९ /१११६. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६ (१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या आदेशान्वये श्री मळगंगादेवी सहकारी पतपेढी मर्यादित , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १९ ६१ मधील नियम 
१०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या 
आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . यशवंत वसंत गावकर 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई, नवी मुंबई, 
श्री . प्रशांत यशवंतराव गुजर कर्ज वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

ठाणे. 
अटी . 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा 
उप निबंधक सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१/ १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ , अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि /किंवा “सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर श्री मळगंगादेवी सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई " असा फलक 
लावता येऊ शकेल. 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. 
( १३ ) संस्थेचे 

मुख्य 

कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा. 

डॉ . पी . एल . खंडागळे, 
पुणे , 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था, 
दिनांक २६ एप्रिल २०१ ९ . 

( पतसंस्था) महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


. 


२५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४-१०, २०१९ / आषाढ १३-१९, शके १९ ४१ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स.आ. ५ / का.क .१५६/ समर्थ को / २०१९ / १११०. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६(१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या समर्थ को - ऑप क्रेडीट सोसायटी मर्यादित , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज 
वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


१ 


श्री . अशोक महादेव साळुखे 


सहव्यवस्थापक 


विशेष वसुली अधिकारी 


बृहन्मुंबई, नवी मुंबई, 

ठाणे. 


अटी .. 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ समर्थ को - ऑप क्रेडीट सोसायटी मर्यादित, मुंबई 
लावता येऊ शकेल . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

(१०) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/ वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. 

( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी /व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा. 

डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
पुणे , 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक २६ एप्रिल २०१ ९ . 

( पतसंस्था ) महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


असा फलक 


भाग एक ( को.वि.पु .) - ४ 


अ.क्र . 


१ 


. 


२६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४-१०, २०१९ / आषाढ १३-१९ , शके १९ ४१ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स.आ . ५ / का . क. १५६ / सांगली जिल्हा क्रांतीसह / २०१ ९/ ११५८ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम१५६( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या सांगली जिल्हा क्रांती सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१ ) व नियम , १९ ६१ मधील नियम 
१०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या 
आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
सौ . वैशाली प्रशांत रेळे व्यवस्थापिका विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, 

वाशी, कोकण भवन . 
अटी . 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा 
उप निबंधक सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचेमुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ /प्र.क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ सांगली जिल्हा क्रांती सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई, 
फलक लावता येऊ शकेल . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

(१० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचे खर्चाच्या 
( Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे. 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 
( १३ ) संस्थेचे 

मुख्य 

कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा. 

डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
पुणे , 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था, 
दिनांक ४ मे २०१ ९ . 

( पतसंस्था) महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


असा 


२७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४-१०, २०१९ / आषाढ १३-१९, शके १९ ४१ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 

आदेश 


" 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ. ५ / साई को / जनता जनार्दन / विलिनिकरण / १९ / १११८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१७(१ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १६ नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डॉ. पी . एल. खंडागळे , 
अपर निबंधक, सहकारी संस्था , (पतसंस्था ) महाराष्ट्र राज्य, पुणे, जनता जनार्दन को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई ही महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० अंतर्गत नोंदणी क्रमांक बी.ओ.एम / डब्ल्यू.एफ.एन. / आर.एस.आर./ सी.आर./ ५२२/ ९१-९१ या संस्थेची संपूर्ण देयता 
व मालमत्ता , साई को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० अंतर्गत नोंदणी क्रमांक बी.ओ.एम / 
डब्ल्यू.जी.एस ./ आर.एस.आर./ ( सी.आर )/ ५६३/१ ९९ ३-९ ४ या नोंदणीकृत संस्थेमध्ये सोबतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीस 
अधिन राहून हस्तांतरित करण्यास मंजूरी प्रदान करून विलीनीकरण करीत आहे. 

उक्त आदेशामुळे जनता जनार्दन को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेचे साई को - ऑप क्रेडिट सोसयाटी लि , मुंबई या संस्थेमध्ये 
विलीनीकरण झाल्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ नुसार जिल्हा निबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई-१ यांनी त्यांचे पातळीवर जनता जनार्दन को - ऑप क्रेडीट सोसायटी या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन संस्थेचे ड रजिस्टरवरील 
नाव कमी करण्यात यावे . 

संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम , १९ ८२ किंवा भारतीय नोंदणी अधिनियम, १९ ०८ यात काहीही अंतर्भूत असले तरी, विलीनीकराशी संबधित 
असलेल्या संस्थांचा ठराव प्रत्येक बाबतीत , मुळ संस्थेची किंवा विलीनीकरणाशी केलेल्या संस्थांची मत्ता व दायित्वे नव्या संस्थेत किंवा यथस्थिती 
रुपांतरीत किंवा विलीनीकरण संस्थेमध्ये निहीत होण्याबाबतचे पुरेसे अभिहस्तांतरण पत्र असेल . 

संस्थांचे एकत्रीकरण केल्यामुळे , एकत्रीकरण केलेल्या संस्थांचे कोणतेही हक्क किंवा बंधन यावर परिणाम होणार नाही, एकत्रीकरण 
संस्थाकडून किंवा संस्थांविरुद्ध जी न्यायिक कार्यवाही चालू ठेवण्यात किंवा सुरु करण्यात आली असेल अशी कोणतीही न्यायिक कार्यवाही 
सदोष ठरणार नाही, न्यायिक कार्यवाही एकत्रीकरण संस्थेस किंवा संस्थेविरुद्ध चालू ठेवता येईल . 
ना.पत / स आ ५ /विलिनिकरण / साई को व जनता जनार्दन को / १९ / १११८, दिनांक २६ एप्रिल २०१९ . 


परिशिष्ट 
अटी व शर्ती : 
( १) जनता जनार्दन को.ऑप क्रेडिट सोसायटी लि.मुंबई, या संस्थेचे साई को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेत विलीनीकरणाच्या 

दिवसापासून हस्तांतरण करण्यात येईल . 
( २) विलिनीकरणाच्या दिवसापासून जनता जनार्दन को.ऑप क्रेडिट सोसायटी लि.मुंबई या संस्थेच्या ताळेबंदपत्रकात दाखविल्याप्रमाणे 

शेअर्स ( भाग), रक्कम सहकार कायद्यानुसार जर तोटा असेल तर सदर शेअर्स ( भाग ) रक्कम झालेल्या तोटा रक्कमेतून वजा करणे 
आवश्यक आहे. साई को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लि.मुंबई या संस्थेच्या सभासदाच्या शेअर्स ( भाग ) रक्कम साई को.ऑप क्रेडिट 

सोसायटी लि.मुंबई या संस्थेत अनामत खाते म्हणून जमा करण्यात येईल . 
( ३ ) विलीनीकरणानंतर जनता जनार्दन को.ऑप क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई, या संस्थेच्या ठेवी दोन्ही संस्थांच्या ठरावामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 

देय राहतील. तसेच ज्या ठेवीदारांना त्यांच्या साई को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेमध्ये ठेवायच्या असतील तर अशा 
ठेवीवर या पतसंस्थेच्या इतर ठेवीदारांना देण्यात येणाऱ्या व्याज दरानुसार व्याज आकारणी करण्यात येईल . मात्र जनता जनार्दन को.ऑप 
क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई, या संस्थेचे संचालक, नातेवाईक , दैनिक बचत प्रतिनिधी यांच्या जमा असलेल्या रकमा संपूर्ण कर्ज वसूल 
होईपर्यंत राखून ठेवल्या जातील . तसेच जनता जनार्दन को.ऑप क्रेडिट सोसायटी लि .,मुंबई, या संस्थेने सर्व प्रकारच्या ठेवीवर दिलेली 

कर्जे वसूल होईपर्यंत सदरच्या ठेवी परत केल्या जाणार नाहीत . 
( ४ ) विलीनीकरणानंतर जनता जनार्दन को.ऑप क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई , या संस्थेत असणारी सर्व बचत खाती , मुदत ठेवी, चालू खाती , 

मासिक ठेवी व इतर ठेवीची खाती साई को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेच्या पुस्तकामध्ये वर्गीकरणात उघडण्यात येतील. 
( ५ ) जनता जनार्दन को.ऑप क्रेडिट सोसायटी लि.मुंबई, या संस्थेच्या सभासदांची येणे कर्जे वसुली करण्याची जबाबदारी साई को - ऑप क्रेडिट 

सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेची राहील. जनता जनार्दन को.ऑप क्रडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेकडून कर्ज घेतल्याच्या दिनांकाच्या 
कराराप्रमाणे असेल तो व्याजदर सर्व कर्जदारांना मान्य असेल तसेच थकीत कर्जापोटी होणारे दंडव्याज , वसुलीखर्च, लवाद दावा खर्च व 
इतर होणारे खर्च भरणे कर्जदारावर बंधनकारक राहील . 


. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ४ अ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४-१०, २०१ ९/ आषाढ १३-१९, शके १ ९ ४१ 
( ६ ) विलिनीकरणाच्या दिनांकास जनता जनार्दन को.ऑप क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेची बँकांमधील शिल्लक , रोख शिल्लक व इतर 

येणी ही साई को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लि.मुंबई या संस्थेकडे वर्ग करण्यात येईल. तिचा विनियोग कसा करावा याचा अधिकार साई 

को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेकडे राहील . 
( ७) विलीनीकरणाच्या दिनांकापूर्वी जनता जनार्दन को.ऑप क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेने ठेवलेल्या ठेवी, केलेली करारपत्रे , बंधपत्रे , 

कुलमुखत्यारपत्रे आणि इतर सर्व प्रकारची कागदपत्रे विलीनीकरणानंतर परिणामकारक राहतील. 
( ८ ) विलिनीकरणानंतर जनता जनार्दन को.ऑप क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थे ऐवजी साई को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या 

नावाने सर्व व्यवहार व कामकाज पाहील. याबाबत जनता जनार्दन को.ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेचे सर्व संचालक , 

कर्मचारी, अल्पबचत प्रतिनिधी व हितसंबंधी कोणताही आक्षेप घेणार नाही. 
( ९ ) जनता जनार्दन को.ऑप क्रेडिट सोसायटी लि.मुंबई या संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांना विलीनीकरणानंतर साई को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लि . 

मुंबई या संस्थेत काम करण्याची इच्छा असल्यास सामावून घेणे बंधनकारक राहील. सदर कर्मचाऱ्याची दिनांक १ नोव्हेंबर १९९ ३ पासून 

झालेली सेवेची जेष्ठता व शैक्षणिक पात्रता विचारात घेवून वेतन निश्चिती करण्यात यावी. 
( १० ) विलीनीकरणापूर्वी जनता जनार्दन को.ऑप क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेत काही दोष, अफरातफर असल्यास त्यास साई 

को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई ही संस्था जबाबदार असणार नाही. 
(११ ) जनता जनार्दन को.ऑप क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेकडील चल व अचल मालमत्तेचे दायित्व साई को - ऑप क्रेडिट सोसायटी 

लि.मुंबई या संस्थेकडे वर्ग करण्यात येईल . 
( १२) विलीनीकरणानंतर जनता जनार्दन को.ऑप क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेच्या करीरोड येथील शाखा कांजूरमार्ग ( पश्चिम ) या 

ठिकाणी व संस्थेच्या विलीनीकरणापूर्वीच्या बदल्यात साई को - ऑप क्रेडिट सोसासटी लि.मुंबई या संस्थेस या कार्यालयाच्या 

दिनांक ८ मार्च २०१९ चे परिपत्रकानुसार एक प्रोत्साहनपर शाखा बोरीवली ( पश्चिम ) येथे उघडण्यास परवानगी देण्यात येत आहे . 
( १३) जनता जनार्दन को.ऑप क्रेडिट सोसायटी लि.मुंबई संस्थेचे कामकाज व ठेवीदारांच्या ठेवी देण्यातबाबतचे कामकाज साई को - ऑप 

क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई पतसंस्थेमार्फत करण्यात यावे. 


पुणे , 
दिनांक २६ एप्रिल २०१९ . 


डॉ . पी . एल . 

खंडागळे, 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पतसंस्था ) महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


२ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४-१०, २०१९ / आषाढ १३-१९, शके १९ ४१ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 

आदेश 


१ 


२ 


- 


क्रमांक ना . बँका / १- सआ / नारायण गुरु बँक / का.क . १५६/१०११ / २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१५६(१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल , अपर निबंधक ( प्रशासन ), सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये श्री नारायण गुरु को - ऑप बँक लि ., मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . : 
अ.क्र . अधिकार प्रदान करावयाच्या अधिकार प्रदान करावयाच्या 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र जिल्हे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . दिलीप हिरालाल किरण 

मॅनेजर वसुली अधिकारी 

मुंबई शहर 
श्री . विजयन आर . नायर 

मॅनेजर वसुली अधिकारी 

ठाणे 
अटी. 

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था ( २), मुंबई यांना सादर करावी. 

( ४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान कलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तींस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ /प्र.क्र . २३१ / १५ -स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, श्री नारायण गुरु को - ऑप बँक लि ., मुंबई 
असा फलक लावता येईल. 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १०) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 
नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 

( ११) या कार्यालयाचेदिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचेमुख्य 
कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. 


पुणे, 
दिनांक २५ एप्रिल २०१ ९. 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ), 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४-१०, २०१९ / आषाढ १३-१९ , शके १९ ४१ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 


आदेश 


४ 


६ 


७ 


क्रमांक ना . बँका / १- सआ / पेण अर्बन बँक / का.क . १५६ / २०१९ / १००८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल , अपर निबंधक ( प्रशासन), सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि पेण को - ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक लि . पेण , जि . रायगड या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील 
अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अ.क्र . अधिकार प्रदान करावयाच्या 

अधिकार प्रदान करावयाच्या 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र जिल्हा 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
१ श्री . प्रशांत प्रकाश राजे प्र. मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

रायगड जिल्हा 
२ सौ . आरती आनंद सत्वे 

आस्थापना विभाग प्रमुख 

वसुली अधिकारी 

रायगड जिल्हा 
३ श्री . शैलेश सदानंद नवाळे 

बँकींग विभाग प्रमुख 

वसुली अधिकारी 

रायगड जिल्हा 
श्री . काशिनाथ रघुनाथ गावंड वसुली विभाग प्रमुख 

वसुली अधिकारी 

रायगड जिल्हा 
श्री . रिझवान अहंमद खोत 

शाखाधिकारी 

वसुली अधिकारी 

रायगड जिल्हा 
श्री . उदय लक्ष्मण तांबोळी 

सिनि . लेखनिक 

वसुली अधिकारी 

रायगड जिल्हा 
श्री . राजेश दामोदर पाटील 

लेखनिक 

वसुली अधिकारी 

रायगड जिल्हा 
श्री . किशोर रमाकांत गावंड 

शाखाधिकारी 

वसुली अधिकारी 

रायगड जिल्हा 
९ सौ . कांचन संजय म्हात्रे 

लेखनिक 

वसुली अधिकारी 

रायगड जिल्हा 
१० श्री . सुधीर श्रीरंग पावशे 

सिनि . लेखनिक 

वसुली अधिकारी 

रायगड जिल्हा 
११ श्री . अमीत विष्णू मसुरकर 

लेखनिक 

वसुली अधिकारी 

रायगड जिल्हा 
१२ सौ . अल्पना अविनाश पाटील 

लेखनिक 

वसुली अधिकारी 

रायगड जिल्हा 
१३ सौ . स्नेहा दत्ताराम साळुके 

शाखाधिकारी 

वसुली अधिकारी 

रायगड जिल्हा 
१४ श्री . राजन दत्तात्रेय देशपांडे 

सब अकौटंट 

वसुली अधिकारी 

रायगड जिल्हा 
१५ श्री . प्रशांत रामकृष्ण असुकर 

शाखाधिकारी 

वसुली अधिकारी 

मुंबई जिल्हा 
१६ श्री . शशीकांत गजानन म्हात्रे 

शाखाधिकारी 

वसुली अधिकारी 

रायगड जिल्हा 
श्री . अशोक नामदेव पाटील 

शाखाधिकारी 

वसुली अधिकारी 

रायगड जिल्हा 
१८ श्री . नरेश गोपाळ कुंभार 

शाखाधिकारी 

वसुली अधिकारी 

रायगड जिल्हा 
१ ९ श्री . जगदिश रामचंद्र मोकल 

शाखाधिकारी 

वसुली अधिकारी 

रायगड जिल्हा 
२० सौ . आनंदी आनंद जाधव 

शाखाधिकारी 

वसुली अधिकारी 

रायगड जिल्हा 
२१ श्री . सोमनाथ जिभाऊ अहिरे 

शाखाधिकारी 

वसुली अधिकारी 

रायगड जिल्हा 
२२ श्री . राजेंद्र भिकू देवरुखकर 

शाखाधिकारी 

वसुली अधिकारी 

रायगड जिल्हा 
२३ श्री . राजेश हिराजी माळी 

लेखनिक 

वसुली अधिकारी 

मुंबई जिल्हा 
अटी. 


८ 


- 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रायगड यांना सादर करावी. 


३१ 


३ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ४-१०, २०१९ / आषाढ १३-१९, शके १९ ४१ 
( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तींस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, दि पेण को - ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक लि ., पेण , 
जिल्हा रायगड . " असा फलक लावता येईल . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 
नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 

( ११) या कार्यालयाचेदिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद 

केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. 


पुणे , 
दिनांक ३० एप्रिल २०१९ . 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


३२ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४-१०, २०१९/ आषाढ १३-१९ , शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक आस्था बी -२ / ३१६६/ सन २०१ ९. - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
वाढीव रजा कार्योत्तर मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना (६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता : 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तित 
नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तित रजा मागितल्याचा 

रजा 

दिनांक 


रजा/ सुट्टी उपभोगणेचा व 

मुख्यालय सोडणेचा 
कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी यांचे 


नाव व पदनाम 

( ६ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


१० जून २०१९ 


श्री . व्ही . ए . जाधव , 


३७ 
दिवस 
अर्जित 


व 


सौ . ज्यो . ज. माने , 
सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी , 
वर्ग १, चिपळूण . 


दुसरे सह दिवाणी 


रजा . 


न्यायाधीश ( क.स्तर ) 
व न्यायदंडाधिकारी , 
वर्ग १, चिपळूण . 


दिनांक १२ जून २०१ ९ 
पर्यंतची तीन दिवस अर्जित 

रजेला जोडून 
दिनांक १३ जून २०१ ९ 
ची 
अर्जित रजा कार्योत्तर 

मंजूर . 


एक दिवस वाढीव 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत आले आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी , 
दिनांक १४ जून २०१ ९ . 


रा . न. जोशी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

रत्नागिरी. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


